कारागृह उद्योगाचा विकास अंतर्गत यंत्र 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०५१७/प्र.क्र.४२/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ जून, २०१७ 


वाचा:- 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. कारखाना/वायो/२०१७-१८/३५६०/२०१७/कक्ष-१०(१), 
दिनांक ०३.०५.२०१७. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
शासन निर्णय:- 
कारागृह उद्योगाचा विकास याकरिता खालील विवरणपत्रातील मध्यवर्ती कारागृहांकरिता 
यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदीसाठी रु. १६,००,०००/-इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास शासन 
प्रशासकीय मंजुरी देत आहे. 


अ.क्र. | कारागृहाचे नाव यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | अंदाजे किमत 
ie नागपूर मध्यवर्ती | गॅस ऑपरेटेड रोटरी ओव्हन व ८ सिलेंडर ie ¢,20,000 
कारागृह डिपॉझिट एक्सपेन्स पाईपलाईनसह 
कोल्हापूर CO, वेल्डींग मशिन व अधिक लागणाऱ्या P| 9,20,000 
२ | मध्यवर्ती वस्तुंसह सिलेंडर ट्रॉली/होल्डर, इत्यादी 
कारागृह समावेशक 
येरवडा मध्यवर्ती | इलेक्ट्रिक ओव्हन षि ४,६०,००० 
र कारागृह 
नाशिकरोड वॉशिंग मशिन व हायड्रोएक्सट्रॅक्टर (सन iW 2,00,000 
४ | मध्यवर्ती २०१६-१७ मधील प्रलंबित रक्‍कम) 
कारागृह 
एकुण १६,००,००० 


१. सदर खरेदी झासनाने विहित केलेली पध्दती अवलंबून करावी. 

२. या साठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक “बी-५, २०५६ तुरुंग पंचवार्षिक योजना (००)(०६) 
कारागृह उद्योगाचा विकास (२०५६००६२) ५२ यंत्र सामुग्री व व साधन सामुग्री” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१७-१८ करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०५१७/प्र.क्र.४२/तुरुंग-२ 


३. सदर शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला 
उपविभाग- दोन अनु.क्र.३, नियम क्रं.9 मधील अटीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०६०६१६१०२५५१२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp fa b h a ka r ou=Home Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d5 


At Maram Sa n kh QE. 06a0481c2dc55f48d889691ffa9939a, 


cn=Prabhakar Atmaram Sankhe 
Date: 2017.06.06 16:12:07 +05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


AD 


) 
) कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग),औरंगाबाद. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक ( पूर्व विभाग),नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर/नागपूर/नाशिक, 
१२) अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११/विनियम) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
) 
) 


3 


ee 


o~ 


5 


xn 


S 


(2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


93) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32, 
१४) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


